"सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत. 

बाबासाहेब केदार शोतकरी सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., हिंगणा, जि. नागपूर." 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.५६/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.५६/टेक्स-१ (अ), 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२०. 


शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील दि.२६ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामधील, परिच्छेद ८ मध्ये श्री.विशाल 
मदने, उप सचिव (सूतगिरणी) (/०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० 
०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे असे नमूद करण्यात आळे आहे याऐवजी 
श्री.स.दि.खरात, उप सचिव (सूतगिरणी) (/०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई- Yoo ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११०३१७२२२९२३०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prasenjeet 
Karlekar 


(प्रसेनजित कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 
) 


५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.५६/टेक्स-१ (अ) 


८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, रा.स.वि.नि. नवी दिल्ली.. 

१२) कार्यकारी संचालक, बाबासाहेब केदार शहोतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., हिंगणा, जि. नागपूर 
१३) का.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 

१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


